सन २००७-०८ व २००८-०९ मध्ये भारतीय 
संविधानाचे अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत मंजूर 
योजनांच्या अखर्चित निधीमधून आदिवासी 
मुलीचें वस्तीगृह इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय -२०१८/प्र.क्र.१२४ /का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०५/११/२०१८ 
वाचा- 
१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः जिओआ-२००८/प्र.क्र.०९/का.११,दि.२८.०३.२००८ 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः शाआडा-२००८/ प्र.क्र.१६/का.१३ ,दि.०२.०३.२००९ 
३.आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२००९/प्र.क्र.३२/का.१७ ,दि.२६.०३.२०१० 
४. कार्यकारी अभियंता,सा.बां शहादा यांचे पत्र क्र.लेखा/अंश/४५४१/२०१३,दि.२३.०७.२०१४ 
५.कार्यकारी अभियंता,सा.बा.अचलपूर यांचे पत्र क्र.४३९५/अर्थ/२०१३-१४,दि.०३.०८.२०१४ 
६.आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक यांचे पत्र क्र.भासंअ-२०१३/प्र.क्र.२६/का.८(४/६४६२, 
दि.०१.१०.२०१८ 
प्रस्तावना - 
सन २००७-०८ ते २००९-१० या वर्षात नियमित योजना व भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५(१) 
अंतर्गत शासकीय आश्रमशाळेच्या ठिकाणी मुला-मुलींसाठी नवीन वसतिगृह बांधकाम करणे व पावसाचे पाणी 
साठवणुक करण्यासाठी रेनवॉटर हारव्हेस्टींग करणे या बाबी अंतर्गत मंजूर निधी रू.३६३५.९० लक्ष वाचा क्र.१ 
ते ३ वरील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. सदर मंजूर निधीमधून सुधारित दरसूचीमधील भाववाढीमुळे मंजूर निधीत कामे पूर्ण करणे शक्‍य 
नसणे व इतर विविध कारणांमुळे आजमितीस आयुक्‍तालय-नाशिक,प्रकल्प कार्यालय व सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडे रु. २४९०.२४ लक्ष इतका निधी अखर्चित आहे. 
3: आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी वाचा क्र. ६ वरील पत्रान्वये सदर अखर्चित निधी रु. 
२४९०.२४ लक्ष मधून १ कनाशी,ता-कळवण,जि-नाशिक,२) धनराट,ता-नवापूर,जि-नंदुरबार व ३) 
पाणबारा,ता-नवापूर ,जि-नंदुरबार येथे आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह बांधकामासाठी निधी वर्ग 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव व अंदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केलेली आहेत. 
४. सबब, syed sitar विकास,नाशिक यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून केंद्र 
शासनाकडून सन २००७-०८ व २००८-०९ मध्ये भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत प्राप्त निधी व 
नियमित योजनेच्या निधीपैकी अखर्चित असलेल्या रू. २४९०.२४ लक्ष निधीमधून १) कनाशी,ता-कळवण,जि- 
नाशिक,२) धनराट,ता-नवापूर,जि-नंदुरबार व 3) पाणबारा,ता-नवापूर ,जि-नंदुरबार येथील येथे आदिवासी 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह बांधकामासाठी अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय -२०१८/प्र.क्र.१२४ /का-१९ 


शासन निर्णय- 
प्रस्तुत निर्णयाद्वारे पुढील कामांच्या अंदाजपत्रकांना मंजुर निधीच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. वसतिगृहाचे नांव अंदाजपत्रकीय 
क्र. किंमत रु. लाखात 
ie आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह-कनाशी, ता.कळवण जि. नाशिक (क्षमता ८२९.९० 

७००) इमारत बांधकाम करणे 
२. | आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह-धनाराट, ता.नवापूर जि. नंदुरबार (क्षमता ८२९.९४ 


२००) इमारत बांधकाम करणे 


३ । आदिवासी मुलींचे शासकोय वसतिगृह-पाणबारा, ता.नवापूर जि. नंदुरबार (क्षमता 
२००) इमारत बांधकाम करणे ८३०.०८ 


एकुण २४८९.९२ 


२. उपरोक्त कामांना प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे - 

) उपरोक्त नमूद कामे इतर कोणत्याही निधीतून करण्यात आलेली नाहीत व कोणत्याही कामाची 
द्विरूक्ती होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 

(i) सदर कामाचे विस्तृत आराखडे व संकल्पचित्र तयार करुन सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करुन त्यास 
सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. 

(॥) ढोबळ स्वरुपात करण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक तयार करुनच 
काम हाती घ्यावे. जागेचा आराखडा तयार करुन त्यानुसार अंतर्गत रस्ते /जोडरस्ते,सीसीड्रेन, संरक्षक भिंत, 
पार्किंग, आर्बोरिकल्वर, माती परिक्षण,अग्निजामन, रेन वाटर हार्व्हेस्टींग व फर्निचर तसेच इतर बाबींचे 
अंदाजपत्रके तयार करावे. 

(iv) सदर कामाची आर्थिक मर्यादा ही प्रशासकीय मान्यतेच्या रक्कमेच्या मर्यादेत ठेवण्याची दक्षता घ्यावी. 


(५) विद्युत विषयक बाबींसाठी विद्युत विभागाच्या सक्षम प्राधिका-यांची सहमती प्राप्त करुन घ्यावी. 

(vi) या अंदाजपत्रकात वर्ष २०१४-१५ करिता मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम,प्रादेशिक विभाग,नाशिक 
यांनी लागू केलेले डोबळ दर गृहित धरून त्यामध्ये १०% दरवाढ समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. अंदाजपत्रकात 
एकूण बांधकाम किंमतीवर १२% GST कर जोडण्यात आलेला आहे. विस्तुत अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देणे 
आदी बाबनिहाय VAT ची तरतूद वजा करुन बाबनिहाय आवश्‍यक GST ची तरतूद जोडण्यात यावी. तसेच शासनाने 
निर्गमित केलेल्या वस्तु व सेवा कर कायदयाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय, परिपत्रक , सूचना इत्यादि आधारे 
कार्यवाही करावी. 

3: RSM प्रदान करण्यांत आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेची बाबनिहाय तरतुदी सोबत जोडण्यात 
आलेल्या Recaputulation Sheet Ae दर्शविण्यांत आल्या आहेत.(परिशिष्ट-अ,ब,क) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय -२०१८/प्र.क्र.१२४/का-१९ 

४. या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रचलित कार्यपद्धती/ नियमांचे पालन करुन करावी. तसेच 
बांधकामासंबधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवाल शासनास विहित प्रपत्रात सादर करावे. 
५. सदर काम पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबत सध्याची इमारत तसेच भौतिक प्रगतीचे फोटो व चित्रफिती 
(Video clips) बनवून ती विभागाच्या संकेतस्थळावर व केंद्र शासनाच्या www.stcmis.gov.in/smis या पोर्टल 
वर अपलोड करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संबंधित 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग यांची राहील. प्रस्तुत कामे पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी 


सदरील काम केंद्रिय योजनेतून पूर्ण केळे असल्याबाबतचा फलक लावण्यात यावा. 


६. सदर योजनेची अंमलबजावणी अंदाजपत्रके तयार केलेल्या संबंधित सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) 


विभाग,धुळे यांचे मार्फत करण्यात यावी. 


७. सदर प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-१००८/प्र.क्र.9०/२००८ विनियम दिनांक 

१७ एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रस्तृत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१,उपविभाग-५, अनुक्रमांक 

१ नियम क्र. १३४ मधील तरतूदी नुसार, तसेच शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्र.ससमा २०१०/प्र.क्र.४८ 

( भाग-१ )/का-१४६१, दिनांक ११ जुन,२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यांत आलेल्या वित्तीय 
अधिकाराचा वापर करुन प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०५१२४००८६६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ajitsingh R Rajp' 


Ajitsingh == 


ishtra, 
it, postalCode=400032, 


-75be611413980d3efebe7cd 


8 1ad57 1ab1 19e8360b7b526b5159edd099, 
serialNumber= 32168d31c7d800af039db365 


R Ra ut 7f6a01d233033f3f7c1 6b7ca135b2c868025eb 
fe, cn=Ajitsin 


(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 


मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग , मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

सह सचिव/उपसचिव,आदिवासी विकास,मंत्रालय,मुंबई 
आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक 

अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 


Av AD -O 


mm 


S oC 
2S fe Ss SS SS SS 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय -२०१८/प्र.क्र.१२४ /का-१९ 


८) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार/कळवण 

१०) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) सर्कल, धुळे/नाशिक 

११) संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

१२) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Name of work: Construction of Girls Hostel Building (G+3) At Government Tribal Ashramschool 
: Complex at Kanashi Tal. Kalwan Dist. Nashik 
RECAPUTULATION SHEET(For Administrative Approval) 


Cost of buildin Tea ee 
Construction of Girls's Hostel (G+3) 
rad 
IB) | 1) Electrification - Ext & Int. 

aoe - 


Q 


rat 


i 


Including transformer, MSEB charges, street lights etc 11% on A 5846152.76 
|__|2) Ext. Water Supply & Sanitation 8 % on A 4251747.4 


1)Compound Wall eae 


mr 2)Construction of cement concrete internal road (300m ) 
i 1 3)Construction of CD work 800 mm dia ara 
me 4)Construction of cement concrete drain 
5)Solar Energy System 
ze 6)Rain Water Harvestin 
ome ee od 
)Fire Fighting arrangement(As per PW Electrical Div) 
)Soil investigation 

Land Development 
5)Water main storage & Pump house/borewell 


loa) 


=) 


ol|o|o 


_ 


) 


to 
o 


८> ८ 


क el 
(>> 


6)Landscaping (L.S Pres 
7) Dismantaling Old Structure 300000.0 


=) 


> 


70034043.5 
Price Escalation 10% aaa 06% 
4% for contigencies Charges 2801361.7 


> oo 
--- >| 
= a 
3° 
--५ 
एल 
n 
— 


> 


ose REE 


G) |Add 1% for insurance charges 700340.44 
Add 1.5% for quality control & testing charges 1050510.65 
Add for GST @12% on total construction cost 8404085.22 


|______ 82990341.59 


CHIEF ENGINEER, 

WORK MANAGEMENT CELL, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPT., 
MANTRALAYA, MUMBAI-32 


9)Rate of essential items/Sam 2381099] . 


Sfp 


Name of work: Construction of Girls Hostel Building (G+3) At Government Tribal Ashramschool 
Complex at Panbara Tal. Navapur Dist. Nandurbar 
RECAPUTULATION SHEET(For Administrative Approval) 


Cost of buildin ie a ac eee क, 
| __ {Construction of Girls's Hostel (G+3) 
i Pe क क क आ 
B)_[1)Electrification-Ext&Int Cd 
1s) Including transformer, MSEB charges, street lights etc 11% on A 
— 2) Ext. Water Supply & Sanitation 8 % on A 

eR eNO ee eee 

a 


3)Construction of CD work 800 mm dia 
4)Construction of cement concrete drain ae: 


5)Solar Energy System 500000.0 


6)Rain Water Harvestin 500000.0 


)Fire Fighting arrangement(As per PW Electrical Div) 1000000.00 


)Soil investigation 
)Land Development 
Water main storage & Pump house/borewell 


)Landscaping (L.S eae 
)Rate of essential items/Sqm 23810.9 


70036743.5 
Price Escalation 10% aaa 
for contigencies Charges 

1% for insurance charges 
% for quality control & testing charges 
@12% on total construction cost 


o 


Colo 


| 


) 


८:>) | ८ |८> 


>> 


— 
> oo 
Qa. 
a 
S 
ळः 
& | ५० 


*-“ 
| 
“> 
a 


et :> 


na 
Nn 


> 
Qa 
a. 
oy 
5 

Q 
ण 
= 


to 


> 
Qa 
Qa 


CHIEF ENGINEER, 

WORK MANAGEMENT CELL, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPT., 
MANTRALAYA, MUMBAI-32 


0 / it 


Name of work: Construction of Girls Hostel Building (G+3) At Government Tribal Ashramschool 
Complex at Dhanrat Tal. Navapur Dist. Nandurbar 
RECAPUTULATION SHEET(For Administrative Approval) 


) _|Cost of buildin Pee | 


Construction of Girls's Hostel (G+3) 53146843.3 


Sea ae ee eee 53146843.3 
] 


Including transformer, MSEB charges, street lights etc 11% on A 5846152.76 


2) Ext. Water Supply & Sanitation 8 % on A 4251747.4 
)_|1)Compound Wall (120m ) 828000.0 

2)Construction of cement concrete internal road ( 200m ) 1426200.0 

3)Construction of CD work 800 mm dia ee) 


500000.0 


6)Rain Water Harvesting 500000.0 


) |1)Fire Fighting arrangement(As per PW Electrical Div) 1000000.00 


2)Soil investigation $0000.0 
3)Land Development 200000.0 
re ee ee 2300000.0 
5 


6)Landscaping (L.S) Se 


CE Fr a 
) pte hae 
Add 1.5% for quality control & testing charges 
LL) 5 es eres Ee 


—_ | -> 


--4 1-2. fon) 


८) | ८ 


olo|o 


‘oO 


n 
— 
DN 
2. 
5 
= 
m 
i=] 
a 
o> 
Mra 
rn 
wa 
_ 
@ 
i 


>. 


ale] 


) 


tre 


CHIEF ENGINEER, 

WORK MANAGEMENT CELL, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPT., 
MANTRALAYA, MUMBAI-32 


(// 


